कृषी उन्नती योजना - केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान (तेलबिया व तेलताड) अंतर्गत 
केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ साठी पुनर्जीवित 
करून दिलेल्या गतवर्षीच्या सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठीचा केंद्र हिश्याच्या अखर्चित निधीस 
(₹१८.११ लक्ष) शासनाची वित्तीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रागते -२०१८/प्र.क्र.८०/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा:- 

१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 5. No.8-9/2092-98/NFSM (OS &OP), दि.२ मे, २०१८. 

२) कृषि प पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.ओओपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४अे, दि.१६ मे, २०१८. 

३) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१४-१/२०१८-७॥-॥, दि.२८ मे, २०१८. 

४) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. No.§-93/209¢-AAP/(Coord./OS), दि. ११ जून, २०१८. 

५) कृषि प पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र. ओओपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४अ, दि.२० जून, २०१८. 

६) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१४-२/२०१८/७/-॥, दि.०५ जून, २०१८ 

७ कृषी आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.वि.प्र.२/ रा.अ.सु.अ.(गळीत)१८-१९/पुनजि.निधी /प्र.क्र.६/२०१/१८, 

दि.११ जून, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने सन २०१४-१५ पासून, एकात्मिक गळीतधान्य, तेलताड व मका विकास कार्यक्रम ऐवजी 
राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड (National Mission on Oilseed and Oil Palm (NMOOP)) या अभियानाची 
सुरुवात केली होती. सन २०१८-१९ पासून केंद्र शासनाने राष्ट्रीय तेलबिया व तेळताड अभियान राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान (तेलबिया व तेलताड) मध्ये अंतर्भूत केले आहे. सदर अभियानात अभियान क्र.१ (तेलबिया), 
अभियान क्र. २ (तेलताड) व अभियान क्र.३ (वृक्षजन्य तेलबिया) या तीन अभियानांचा समावेश असून राज्यात 
अभियान क्र.१ (तेलबिया)) व अभियान क्र.३ (वृक्षजन्य तेलबिया) यांची अंमळबजावणी करण्यात येणार आहे सन 
२०१५-१६ पासून केंद्र शासनाने केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या प्रमाणात ६०: ४० अशी सुधारणा केली आहे. 


केंद्र शासनाने सदर अभियान सन २०१८-१९ या वर्षात राबविण्यासाठी दि.११ जून, २०१८ च्या 
पत्रान्वये गतवर्षीच्या प्रलंबित दायीत्सवासह ₹७९००.९१ लाख एवढया रकमेच्या कार्यक्रमास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा ₹४८५६.०० लाख व राज्य हिस्सा ₹३०४४.९१ लाख 
एवढया रकमेचा समावेश आहे. सदर कार्यक्रमास दि. २० जून, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः रागते -२०१८/प्र.क्र.८०/४-ओ 


केंद्र शासनाने दि.०५ जून, २०१८ च्या पत्रान्वये सन २०१७-१८ मधील अखर्चित निधी सन २०१८-१९ 
करिता पुर्नरजिवित करुन दिला आहे. कृषि आयुक्तालयाच्या दि.११ जून, २०१८ रोजीच्या प्रस्तावानुसार केंद्र 
शासनाने खालील प्रमाणे प्रवर्गनिहाय पुर्नजिवित केलेल्या निधीस वित्तीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव 


सादर करण्यात आला आहे, 
(रु. लक्ष) 
अ. अभियान क्र. 
प्रवर्ग अभियान क्र.१ (गळीत) (वुक्षजन्य 3 एकूण 
क्र. (वृक्षजन्य तेलबिया) 
| 9 | अनुसूचित जाती ६.५० ११.०० १७.५० 
२ | अनुसूचित जमाती १८१.२१ ३.९८ १८५.१९ 
३ | सर्वसाधारण ३.३४ १४.७७ १८.११ 
एकूण १९१.०५ २९.७५ २२०.८० 


कृषि आयुक्तालयाच्या दि.११ जून, २०१८ च्या प्रस्तावानुसार त्यापैकी सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या 
पुर्नरजिवित केलेल्या निधीस वित्तीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - 

१. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व तेलताड) (NFSM (OS & OP) अभियानांतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी अभियान-१ (तेलबिया) करिता रु.३.३४ लक्ष व अभियान-३ करिता रु.१४.७७ 
लक्ष असा एकुण ₹ १८.११ लक्ष (अक्षरी रुपये अठरा लक्ष अकरा हजार फक्त) पुर्नजिवित निधीस शासन 
वित्तीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 

२. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत असलेल्या केंद्र हिऱ्याच्या (६० टक्के) निधीस अनुरूप 
राज्य ATA (४० टक्के) निधीस जिल्हा नियोजन समितीच्या (9०00) अखत्यारीतील तरतूदीस 
संबधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडून वित्तीय मान्यता देण्यात यावी. सदर राज्य हिऱ्याचा खर्च नियोजन 
विभाग जिल्हा वार्षिक योजनेच्या लेखाशिर्षांखाली (डि.पी.सी.) जिल्हास्तरावर करण्यात आलेल्या 
तरतुदीमधून PFMS प्रणालीद्वारे करण्यात यावा. 


३. कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अभियान-१ (तेलबिया) करीता उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या केंद्र हिस्याचा ₹३.३४ लाख निधी (रुपये तीन लाख चौतीस हजार फक्त ) आयुक्‍त (कृषि) 
यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी खालील 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०१८-१९ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून जिल्हास्तरावर 
PFMS प्रणालीद्वारे खर्ची टाकावा-: 

मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

११४, तेलबिया 

(००) (०8) राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड लघु अभियान-१) तेलबिया 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः रागते -२०१८/प्र.क्र.८०/४-ओ 


(के.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा) (६०% ) 
(२४०१ २४९८) ३३, अर्थसहाय्य 


४. कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अभियान-३ (वृक्षजन्य तेलबिया) करीता उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या निधीपैकी केंद्र हिस्याचा 099.60 लाख निधी (रुपये चौदा लाख सत्त्यात्तर हजार 
फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी 
खालील CARMA सन २०१८-१९ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून 
जिल्हास्तरावर PFMS प्रणालीद्वारे खर्ची टाकावा :- 

मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

११४, तेलबिया 

(००) (08) राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड लघु अभियान-३ 
(वृक्ष आधारित तेलबिया) (डी.एस.ए.ओ) 

(के.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा) (६०%) 

(2809 ९४९२) ३३, अर्थसहाय्य 


५. सदर निधी खर्च करताना संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील दि. १६ मे, २०१८ च्या शासन निर्णयातील अटी, 
शर्ती व कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात यावे. 

६. सदर निधी सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात खर्च होईल, 
याची दक्षता घ्यावी. 

७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९२/अर्थ-१३, दिनांक ३०.०७.२०१८ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०८१३१३०८०६५२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant 0011001111. 
Chandrakant टं 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
२) मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
३) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 
४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः रागते -२०१८/प्र.क्र.८०/४-ओ 


आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


4) 
) 
) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
) 
) 


Nn S&S O&M 


सर्व संचालक / सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१०) सर्व जिल्हाधिकारी, 
११) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
१३) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 
१४) सर्व कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 
) 
) 
) 


24) 


१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६) सर्व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१७) व्यवस्थापकीय संचालक, कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, आरे, दुग्ध कॉलनी, 
गोरेगाव (पूर्व), मुंबई-६५ 

१८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, शास्त्रीनगर, अकोला. 

१९) सहसंचालक लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई 

२०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

29) महाळेखाकार( स्थानीय निकाय लेखापरिक्षा व लेखा ), प्रतिष्ठा भवन ,१०१ महषी कवे मार्ग, 
मुंबई- ४०० ०२० 

२२) नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१ / कार्यासन - १४४४), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

२३) वित्त विभाग (व्यय-१) /अर्थसंकल्प -१३ 

२४) सर्व सहसचिव /उपसचिव / अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई -३२. 

२५) निवडनस्ती (कार्यासन-४ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


